गव्हाची बाहुली 


एलिसन रान्डेल 
मराठी: अश्विनी बर्वे 


मैरी-एन, यूटाहच्या ओबडधोबड भागात राहत होती. ती 
आपले रोजची कामे करत असे. ती भाजीच्या बागेची काव्ठजी 
घेत असे आणि चिंध्याचे गालिचे तयार करत असे. तिची 
सगब्ब्यात चांगली मैत्रीण म्हणजे त्यांची घरी तयार केल्ेेली 
आवडती बाहुली होती. तीसच्या बाहुलीचे शरीर गव्हाणे भरलेला 
होते. तिचे डोछे कधी बंद होत नसत. पण मैरी-एन नेहमी 
बेट्टीवर भरोसा करत असे. बेट॒टी, मैरी एनचे बोलणे ऐकत असे 
आणि तिचे गुपित सुरक्षित ठेवत असे. 


एक दिवस खूप जोराचे वादक झाले. मैरी-एनच्या कुट्ुंबाला 
आपल्या घरात आसरा घ्यावा लागला. मैरी-एनला आपल्या 
बाहुलीला बागेतून काठण्यास वेकूच मिल्ठाला नाही. जेव्हा हवा 
आणि पाऊस कमी झाला, तेव्हा मैरी-ऐन, बेट्टीला शोधण्यास 
बाहेर पडली. पण तिची बाहुली बेटूटी कुठे सापडली नाही. वर्ष 
निघून गेले. पण मैरी-एनने आपली बाहुली शोधण्याचे सोडले 
नाही. शेवटी जेव्हा हिवाका वसंतात बदलला, तेव्हा मैन एनने 
एक आश्चर्यजनक शोध ल्ावला. 


गव्हाची बाहुली 


उन्हाव्गा होता. मैरी-एनने आपल्या कपाव्ठावरचा घाम पुसला 
आणि मग एका गाजराची शेंडी पकड्न ते ओढले. पण गाजराने 
जमिनीतून हल्ण्यास नकार दिला. 


“याल्रा तर खूप वेत्ठ लागेल बेट्टी," मैरी-एनने धाप टाकत 
म्हटले. 


बेट्टीने उत्तर दिले नाही. बेटटी कधीच उत्तर देत नसे. 
बेट्टीने आतापर्यत फक्त एकच आवाज केला होता. गव्हाने 
भरलेल्या तिच्या शरीरातून गव्हाचे दाणे हलण्याचा आवाज येत 
असे. पण मैरी-एनल्ा माहीत होते की तिची बाहुली बेट्टी तिचे 
म्हणणे ऐकत आहे. 


"माफ़ कर बेट्टी, मल्रा गाजरासाठी अजून जागा हवी आहे,” मैरी- 
एन म्हणाली. मग तिने आपल्या अऑप्रनच्या खिशातून बाहुली खेचली 
आणि तिला बागेतल्या एका झाडाच्या बुंध्यावर ठेवले. तिथे बेट्टी 
सरक् आणि स्थिर बसली. तिची पापण्या असलेले डोलछे कधी झाकले 
जात नाही. पण मैरी-एनला माहीत होते की बेट्टी लक्ष देत आहे. 


मग बेट्टीने बघितले की मैरी-एन, गाजराच्या वाफ्यातून निघाली 
आणि तिने एक-एक करून सर्व गाजरे ओढून बाहेर काढली. 


शेवटी, जेव्हा मैन-एनचे खिसे भरले तेव्हा तिने आपल्या 
अँप्रममध्ये ती करकचून बांधली आणि गाजरे ठेवण्यासाठी ती 
तब्ठघराकडे निघाली. 


तिने पहाडांवर गोढ्ठा होणाय्या काब्व्या ठगांकडे आणि जोराने 
वाहणाय्या हवेकडे लक्ष दिले नाही. 


जसे मैरी-एनने तत्ठघरातल्या थंड अंधारात गाजरे 
ठेवली,तिच्या आईने तिला बोलावले. 


"मैरी-एन, लवकर ये! आणि या फटी बुजवण्यास मदत कर.” 
मग त्यांनी आपल्या मुलीकडे चिंध्यांचा बंडल सोपवला. 


“पण आई,”, मैरी एनला आपल्या बाहुलीची आठवण झाली. 


“नाही, बाव्झा आता तू बाहेर जाऊ शकत नाही,” तिची आई 
ठामपणे म्हणाली. “बाहेर खूप वेगाने वाद वाहत आहे.” 


लवकर, मैरी-एनने जुने कपड़यांचे छोट छोटे तुकडे केले. तिने 
ते आपल्या घरातील फटी बुजवण्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला. 
ज्या फटीतून थोडासा प्रकाश आत येत होता त्या तिने भरल्या. 
फटीमध्ये चिंध्या भरल्याने वान्याने वाहिलेली धूव्ल आणि हवा आत 
येणार नाही. 


“हत तेरे की!" मैरी-एन रड्डू लागली. “माझी बेट्टी बागेत 
बाहेर आहे!” 


“पण आता तू तिचा शोध घेण्यास जाऊ शकत नाही,” 
वडील म्हणाले. 


"मला ते करावेच लागेल,” मैरी-एनने जोर देऊन म्हटले, 
पण आईच्या बारीक, मजबूत हातांनी तिला थोपटले.. 


“तू असे करणार नाहीस,” ती म्हणाली. 


बाहेर, जोराच्या पावसामुक्ठे बेट्टीचे शरीर भिजले. तिच्या 
आत भरलेले गहू फुगू लागला. अचानक, पहाडावरून मातीचा 
एक तुकडा तुटला आणि त्यामुक्ठे मैरी-एनची बाहुली झाकली 
गेली. आता बेट॒टी मातीच्या खाली फसली, आणि नजरेसमोरून 
गेली. 


असे वाटत होते की वादक कायमस्वरूपी होत राहील. 
पण जसे वादढ् थांबले, मैरी-एन दरवाज्यातून निघाली. बाग 
तर अशी वाटत होती की जसे काही एका मोठठया झाड़ूने 
बागेची सफाई केली आहे. 


मैरी-एन त्या झाडाच्या बुंध्याकडे पढ्लाली जिथे तिने 
बेटटीला सोडले होते. पण तिची सगब्व्यात चांगली दोस्त 
कुठे गेली होती. 


मैरी-एनने सगक्छीकडे शोधले - बुंध्याच्या मागे, 
मक्‍याच्या रोपांखाली, आणि पहाडाच्या खाली.. 


"बेट्टी!" ती घाबरून परत परत ओरडली, “तू कुठे 


हि 


आहेस?” 


मैरी-एन वर खाली असणाय्या वाफ्यातून चालली. ती 
आपल्या बाहुलीला बोलवत होती आणि हाका मारत होती. 
तिच्या डोब्यातील आसवामुक्ठे तिल्रा अंधुक दिसत होते. 
तिला काही समजण्याच्या आधीच रात्र होऊ लागली होती. 


तिला बेट्टी कुठेच सापडली नाही. 


6 87 


तेव्हाच मैरी-एनकडे एक कंदील घेऊन कोणीतरी आले. 
ते बाबा होते. ते अंधारात आले आणि आपल्या मुलीला 
आपल्या रुंद खांद्यावर उचलून घेऊन गेले.. 


“हे बघ्च आत्ता आत थांबण्याची वे आहे,” ते म्हणाले. 


49 


दिवस आणि महिने गेले, पण मैरी-एनने बेट्टीचा शोध घेणे 

कधी थांबवले नाही. आपल्या सर्वात चांगल्या मैत्रिणीशिवाय तिला 
हिवाव्ठा खूप लांबल्रा आहे असे वाटत होते. तिला आपल्या 
बाहुलीच्या शरीरातून गव्हाचा येणारा आवाज आठवत होती. आणि 
तिला आपल्या अँप्रनचा खिसा रिकामा वाटत होता. तसे तर मैरी- 
एनला करण्यासाठी भरपूर काम होते. जेव्हा ती मेणबत्त्या बनवत 
असे किंवा गालीचा विणत असेल तेव्हा बेटुटी सारखे तिच्याजवल् 
बसून बघणारे कोणी नव्हते. 


जेव्हा मैरी एन भरतकाम करत असे तेव्हा तिला बेट्टीची 
रेशीम कपड़याचे डोक्े, तोंड आणि बाहुलीचे कान आठवत 
असत. 


जेव्हा ती शालेतून घरी येई, तेव्हा रस्त्यात दुसय्या 
मुलींच्या गप्पा ऐकून तिलरा आपली मैत्रीण बाहुलीची आठवण 
येई. जिच्यावर ती आपली गुपिते जपून ठेवण्यासाठी विश्वास 
करू शकत असे. 


कक कि दजलजा फिल्जदोदल उह 
5-33 0 शेवटी, लांबलेला हिवाल वसंत आला. मैरी-एनने एक टोपली उचलली 


आणि ती बागेकडे निघाली. हा पेरण्याचा मोसम होता, गाजराच्या बिया त्याच्या 
वाफ्यात पेरण्याचा काकछ् होता. तिला वाटत होते की बेट्टी तिथे असावी आणि 
तिने रोपांना जमिनीतून निघतांना बघावे. 


मैरी-एनने बेट्टीच्या बाबत विचार न करण्याचा खूप प्रयत्न केला. ती त्याच 
बुंध्याजव् उभी राहिली आणि तिने ताज्या वसंताच्या हवेचा एक दीर्घ श्वास 
घेतला. 


तेव्हा तिने बघितले की पहाडाच्या तत्ात असणाय्या चिखलात काहीतरी 
हिरवे आणि टोकदार गोष्ट उगवत आहे. तिने बुंध्यावरून उडी मारली आणि ते 
बघण्यासाठी ती उतारावरून धावू लागली. 


चिखलाच्या एका छोट्याशा तुकड्यात काहीतरी अंकुरित होत 
होते. त्या तुकड्याला एक वेगढाच आकार आला होता. त्या 
तुकड्याला दोन हात, दोन पाय आणि एक डोके होते. ते काय असू 
शकेल? 


मैरी-एनने कोवब्व्या घासातून आपली बोटे फिरवली. "बेट्टी?" ती 
कुजबुजली. “अच्छा, है तू आहेस?” 


कोवब्ब्या पातर् पानांच्या स्पर्शातून तिला काहीतरी जाणवत 
होते. आता मैरी-एनला माहीत होते की बेट्टी तिचे बोलणे ऐकत 
असणार. & _ु 


26 27 


पूर्ण उन्‍्हा्वाभर मैरी-एनने गव्हाच्या त्या तुकडयाची 
सेवा केली. शेवटी हिरव्या रंगाचे ते अंकुर मोठे झाले 
आणि सोन्यासारख्या रंगात बदलले. तिने गव्हाचे कणिस 
कापले. मग ती शिल्राईच्या कामाला लागली.तिने बेट्टी 
च्या नवीन डोब्व्यांकडे आणि कानांकडे विशेष लक्ष दिले. 


मैरी-एन जवक् बेट्टीला सांगण्यासाठी खूप काही 
होते, आणि तिला माहीत होते की तिची मैत्रीण तिचे 
बोलणे ऐकत आहे. 


30 


मैरी-एनच्याबाबत 


१८०० च्या दशकाच्या शेवटी,यूटाहच्या क्षेत्रात, मैरी-एन विंटर्स नावाची 
एका मुलीने आपली गव्हाची बाहुली हरवली. फ्रंटियरच्या मुलांकडे फेंन्सी 
खेठणी नसत.मुर्लीना आपल्या बाहुलीसाठी जे सामान उपलब्ध 
आहे,त्यातूनच ती तयार करावी लागे. बेट्टी बाहुली, कपड्यांच्या 
तुकड्यापासून बनवली गेली होती आणि अशा बाहुल्यांमध्ये नेहमी 
लाकडाचा भुसा,कापूस आदि गोष्टी भरल्या जात. मैरी-एनने आपल्या 
बाहुलीत गहू भरला, कारण तिचे कुट्रुंब शेतात तेच उगवत असत. 


मला हे माहीत नाही की मैरी-एन विंटरच्या बाहुलीचे खरे नाव काय 
होते आणि ती कशी हरवली. मला हे ही माहीत नाही की मैरी-एनने नंतर 
एक नवीन बाहुली तयार केली की नाही. पण मला हे माहीत आहे की ती 
पुठच्या वसंतापर्यत आपल्या बाहुलीला विसरली नाही आणि जेव्हा तिने 
आपल्या बाहुलीला नवीन गव्हाच्या रुपात वाढतांना बघितले तेव्हा तिला 
खूप आनंद झाला. मला है कसे कल्ले? कारण मैरी-एनने आपल्या 
मुलांना त्याबाबत सांगितले. मग तिच्या मुलांनी त्यांच्या मुल्ांना. आणि 
शेवटी मैरी-एनच्या वंशजाने ती कहाणी मल्ा सांगितली. 


